पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा - 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ 
मुदतवाढ १०२१ पदे/पो-५अ/०१/२०१३,दि.२३/८/२०१८. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोळीस-३११८/प्र.क्र.१०९/पोल-५ अ, 
दि.६/४/२०१८ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. 
दि.०७/९/२०१८ 
शासन निर्णय- 
पोलीस विभागाच्या ११ आस्थापनांवरील, यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ ते 
११ मधील एकूण १०२१ अस्थायी पदांना, काही अटींच्या अधीन राहून, वित्त विभागाच्या 
दिनांक ५/३/२०१८ मधील तरतुदीनुसार, गृह विभाग, शासन निर्णय दि. ६/४/२०१८ अन्वये 
दि. १/३/२०१८ ते दि. ३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील 
पत्रान्वये खाळील तक्त्यात नमूद एकूण १०२१ अस्थायी पदांना दि. १/१०/२०१८ पासून पुढे 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 
[| . | संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकडमी,नाशिक (१० ० 
२. | प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे । २३ 
३. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १७ 
४. | प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,अकोला २१ 
५. | प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्याळय,नागपूर १७ 
६. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नानवीज दौंड ४७ 
७. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,मरोळ,मुंबई ३० 
. | प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर | १८५ 
९. | महिला पोलीस प्रशिक्षण केद्र, केगाव, सोलापूर ५८ 
| do. | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव,लातूर १६४ 
११. | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग ४४९ 
एकूण १०२१ 


SR निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद १०२१ अस्थायी पदांना दि. १/१०/२०१८ ते दि. २९/२/२०१९ या 
कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून, मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अटी :- 


१. उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 
कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०७/९/२०१८ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व adid कटाक्षाने 
पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 
कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अतिमत: 
मान्य करुन घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
आस्थापनांची राहील. 

४. सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदाच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी योग्य तो प्रस्ताव शासनास सादर करावा. तसे न केल्यास 
मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी पोलीस महासंचालक यांची राहील याची नोंद घ्यावी. 

३. यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या 
वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. ST ae निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ०७ 
सप्टेंबर, २०१८च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०१९१७३२४०३२२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Nandkishor 2 याचा 


4,20=6a5903048d642cefc6337213e3f307 1 7e6dad54e4fb3f1 


104faf558a801e22c6, 
INumber=467ebbe4032d291a9645606adabcd97b8738325 
ho al e 342cac3bd7a0225daf7637339, cn=Nandki: 
Date: 2018.10.19 17:36:23 +05'30 


(नं.ए.फोंडके ) 
अवर सचिव,गृह विभाग 


Wa: 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, अंटी करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


coc aw टॅ -? 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 
७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जाळना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 
८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 
९. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
.सर्व पोळीस अधीक्षक. 
Ud समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
92. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
93. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
qo. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 
१८. निवडनस्ती (पोळ-५अ) 


ae) 
fo) 


ae) 
ae) 


१५ 


es 


पृष्ठ १६ पैकी 3 


SR निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र-१ 


(१) घटक कार्यालय : संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अरकेडमी,नाशिक 


अ.क. मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा हासन । यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
असणारी पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक शेवटची मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या 
चिं ३ ee 1) ६ षु ६ 
१ पोलीस अधीक्षक १ क्र.पीएनएम/०३९७/सीआर । म.श्ा, गृह विभाग, २०५५-पोलीस-००३- 
४७४/पोल-५ब, दि. शा.नि.क्र.पोलीस- शिक्षण व प्रशिक्षण- 
१५/७/२००० ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- | पोलीस प्रशिक्षण 
२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १ क्र.आरसीटी/०३९२/सीआर | ५अ, विद्यालये 
पोलीस शिपाई २ ६५२/पोल ५अ, दिनांक ६/०४/२०१८ 
मेस मॅनेजर १ दि. २/७/१९९३ 
मेस We २ 
सहा. स्वयंपाकी १ 
प्रमुख स्वयंपाकी १ 
३ | पोलीस निरीक्षक १ क्र.टिईएक्स-०३९६/सीआर- 
१३/पोल-५अ, दि. 
२६/४/१९९७ अन्वये 
पो.प्र.केंद्र, खंडाळा करीता 
मंजूर पद क्र. ओपीओ- 
०२१५/प्र.क्र. २६२/पोल-३, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये 
स्थानांतरीत 
एकूण १० 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


SR निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


घटक कार्यालय ; प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, जिल्हा पुणे 


विवरणपत्र : २ 


मुदतीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
पद शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
वाक — ean विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
शिया २ ३ | 8 | षु द 
१ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ Fan, गृह विभाग, 
२ | भोजनालय सेवक १ शा.नि.क्र.पोळीस- 
3 पोलीस विरत aa ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
4h, 
ae) आरसीटी दिनांक ६/०४/२०१८ 
आरसीटी- 
४ । राखीव पोलीस | २ वी 
सीआर- 
उपनिरीक्षक ions 
ae ११२/पोल-५अ, 
५ | सठसत्र सहायक फौजदार| २ ace 
.२० 
६ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ oe 
1७ | पोलीस शिपाई १ 
८ | प्रमुख स्वयंपाकी १ 
९ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ २०५५- 
१० | माळी १ पोलीसच 
शिक्षण व 
११ | पोलीस शिपाई १ प्रशिक्षण-पोलीस 
१२ । राखीव पोलीस | ३ प्रशिक्षण 
उपनिरीक्षक टिईएक्स- विद्यालये” 
१३ | कार्यालय अधिक्षक १ ०३९६/सीआर-१३/ 
१४ | सशस्त्र पोलीस हवालदार पोल-५अ, 
(निदेशक) दि.२६/०४/१९९७ 
१५ | सहस्त्र पोलीसहवालदार | १ 
१६ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१७ | शिपाई (चपराशी) १ 
१८ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१९ | आयुधिक शिपाई q | टिइईएक्स- 
O49G/ 2282/38 
दि.२/०६/१९९७ 
एकूण २२ 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


SR निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ३ 
_(3) घटकाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 
पद पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदाना लेखाशिषे 
अ.क्र. पदनाम संख्या शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
ia २ ३ a ce 4 & 
१ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ म.शा, गृह विभाग, 
(सःडास्त्र) शा.नि.क्र.पोळीस- 
२ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक १ | मशा.गृह farm, | ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
(21%) टिईएक्स/०३०३/सीआ | “अ; 
३ वैद्यकीय अधिकारी १ र-७८६/पोल-५अ, दिनांक ६/०४/२०१८ 
४ परिचारीका १ दि.२३/०५/१९९४ 
: mee सेवक (वार्डबॉय) र Sout Tels os 
रि ब्रणोपचारक (ड्रेसर) q va a ors! 
८ पोलीस निरीक्षक १ el 
९ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ 
१० | कार्यालय अधिक्षक १ | म.शा.गृह वि.शा.नि.क्र. 
११ । Mare Use हवालदार (ल.वि.) १ टिईएक्स/०३९६/सीआ 
१२ । पोलीस शिपाई चालक १ र-१३/पोळल-५अ, 
१३ | शिपाई (चपराशी) q दि.२६/०४/१९९७ 
एकूण पदे १७ 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


SR निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ४ : 


(४) घटकाचे नाव : प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,अकोला 


पद | पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
अ.क्र पदनाम संख्या | गृह विभाग, क्रमांक व दिनांक शेवटची मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 

[१ | २ EE 4 & 
q पोलीस निरीक्षक २ म.शा, गृह विभाग, 
२ राखीव पोलीस | २ शा.नि.क्र.पोलीस- 

उपनिरीक्षक ३११८/प्र.क्र. 
३ पोलीस हवालदार | १ | झ्ञानि.गू.वि.क्र.टीईएक्स-०३९३/ १०९/पोल-५अ, 

(सरासर) सीआर-५८६/पोल-५अ दिनांक ६/०४/२०१८ |> ०५५- पोलीस-००३-शिक्षण 
४. | पोलीस शिपाई A दि. २६.०५.१९९४ व प्रशिक्षण &पोलीस प्रशिक्षण 
4 वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ विद्यालये 
६ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
७ पोलीस शिपाई (ara) १ 
८ पोलीस निरीक्षक २ 
९ | राखीव पोलीस | ४ | झा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स- 

उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर-१३/पोल-५अ, 
१० । कार्यालय अधिक्षक १ दि. २६/०४/१९९७ 
११ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ न 
१२ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक 2 
१३ |: पोलीस शिपाई चालक q 
१४ । शिपाई (चपराशी) १ 

एकुण २१ 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


विवरणपत्र ५ : 


(4) घटकाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


पद | पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
अ.क्र. पदनाम संख्या | शासन निर्णय क्रमांक व | शोवटची मुदतवाढ 
दिनांक मिळायाचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
far: 2 3 ae षु & 
q राखीव पोलीस निरीक्षक १ | शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स | 4.21, गृह विभाग, 
२ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक १ | -०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोलीस- 
(सडास्त्र) ७८६/पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. 
३ पोलीस शिपाई १ । दि. २३.०५.१९९३ १०९/पोल-५अ, २०५५-पोलीस-००३- 
g चालक पोलीस शिपाई १ दिनांक ६/०४/२०१८ | शिक्षण व प्रशिक्षण- 
षु पोलीस निरीक्षक १ पोलीस प्रशिक्षण 
& राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ३ | शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स विद्यालये 
9 कार्यालय अधिक्षक १ । -०३९३/सीआर- 
हरि स.पो.हवा. निदेशक ३ | १३/पोल-५अ, 
९ स.पो.हवा.(ला.पी.) १ | दि. २६.०४.१९९७ 
१० | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
११ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक q 
१२ । चालक पोलीस शिपाई १ 
१३ शिपाई (चपराझी) १ 
एकुण १७ 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ६ : 
(६) घटकाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नानवीज दौंड 
पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र. पदनाम पद | शासननिर्णय गृह पदांना होवटची 
सं विभाग, मुदतवाढ 
ख्या क्रमांक व दिनांक मिळायाचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
se 1 2 3 oe | 4 & 
q | पोलीस निरीक्षक q २०२२-पोलीस ००३-शिक्षण 
2 | सहायक पोलीस | १ व प्रशिक्षण-पोलीस 
निरीक्षक प्रशिक्षण विद्यालये 
३ | Pare पोलीस | 3 
हवालदार टिईएक्स- 
४ | सदास्त्र पोलीस | १ |७ ३९०/सीआर- 
हवालदार ४२४/पोल-५अ, 
५_ | सहस्र पोलीस शिपाइ | १० | दि.२०.६.९२ 
६ | चालक पोलीस शिपाई | १ 
७ | ware usta शिपाई | १ म.शा, गृह विभाग, 
(रायडर) शा.नि.क्र.पोलीस- 
८ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ ३११८/प्र.क्र. 
९ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक | ३ १०९/पोल-०अ, 
qo | प्रमुख स्वयंपाकी २ तितक 
११ | सहाय्यक स्वयंपाकी | ३ क ततव 
१२ | भोजन सेवक & 
१३ | पोलीस निरीक्षक २ । गृह विभाग, झासन 
१४ | कार्यालय अधिक्षक १ | निर्णय क्र.टिईएक्स- 
१५ | राखीव पोलीस २ | ०३९३/सीआर- 
उपनिरीक्षक ७८६/पोळ ५-अ दि. 
२३/०५/१९९४ 
१६ | पोलीस निरीक्षक २ । गृह विभाग, झासन 
१७ | राखीव पोलीस ४ । निर्णण क्र.टिईएक्स- 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर- 
१८ | aera usa q | ७८६/पोल५-अ 
हवालदार (गार्ड) दि. ३१/०१/१९९७ 
१९ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक q 
२० | शिपाई चपराशी १ 
एकुण ४७ 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ७: 


(७) घटकाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,मरोळ,मुंबई 


अ. | प्रस्तावित पदे व मंजूर प्रथम पदे निर्माण केलेल्या यापुर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र. पदनाम संख्या आदेशाचा पदांना होवटची 
क्रमांक व दिनांक मुदतवाढ 
मिळाल्याचा 
शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
| 9 | २ ३ [1 oe दु ६ 
| सहायक पोलीस १ १ गृह विभाग, म.शा, गृह 
उपनिरीक्षक क्र.एमआयएस/०३८१/ विभाग, 
२७०७६/पोल-३, शा.नि.क्र.पोलीस 
दि.१४.५.१९८२ -३११८/प्र.क्र. 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र | १०९/पोल-५अ, 
राज्य, मुंबई यांचेकडील दिनांक २०५५-पोलीस-००३-शिक्षण व 
क्र.रोमन-२५/ ६८२४/ ६/०४/२०१८ प्रशिक्षण &पोलीस प्रशिक्षण 
आरईओजीएचसी, दि.१६.६.८२ विद्यालये 
२ | राखीव पोलीस ०२ 
निरीक्षक 
३3 | सहायक पोलीस | १ गृह विभाग, 
हवालदार शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ सीआर-१३/पोल-५, 
५ | कनिष्ठ श्रेणी ०२ दि.२६.४.१९९७ 
लिपीक 
६ | सासर पोलीस Be q 
शिपाई 
७ | चालक पोलीस ०३ 
शिपाई 
८ | कार्यालयीन शिपाई |__0१__| १ 
९ | राखीव पोलीस ०३ 
उपनिरीक्षक 
| ० | राखीव पोलीस ०३ गृह विभाग, शा.नि.कंपीएए/ 
उपनिरीक्षक ०३९१/सीआर-२७२/पोल-५अ, 
दि.४.११.८१ 
(पोलीस महासंचालक म.राज्य, 
मुंबई यांचेकडील क्र.पोमसं/४/ 
११/७/२०००, दि.४.७.२००० 
i १ | कार्यालय अधीक्षक दि १ गृह विभाग, 
शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
सीआर-१३/पोल-५, 
दि.२६.४.१९९७ 
एकुण ३० 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ८ : 


(८) घटकाचे नाव : प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


अ. पद | पदे निर्माण केलेल्या आदेशाचा । यापुर्वी अस्थायी शि 
क्र पदनाम संख्या क्रमांक व दिनांक पदांना होवटची 
मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
1 १_| ३ a 4 षु & 
q | पोलीस उप अधिक्षक १ | शा.नि., गृह विभाग क्रमांक । म.श्ा, गृह विभाग, 
आरसीटी -०३९२/ सीआर- । शा.नि.क्र.पोळीस- 
७/ पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. 
दि.२२.६.१९९२ १०९/पोल-५अ, 
दिनांक 
६/०४/२०१८ 
२ | पोलीस निरीक्षक २ 
३ | पोलीस उप निरीक्षक & 
४ | पोलीस हवालदार (सठास्त्रो ३ 
५ | प्राचार्य १ 
६ । पोलीस उप निरीक्षक | 2 
(SST) 
७ । सहाय्यक weer उप| ६ 
निरीक्षक २०५५-पोलीस-००३-शिक्षण 
८ पोळीस हवालदार (ARTA) २५ व प्रशिक्षण &पोलीस 
९ | पोलीस शिपाई (सठास्त्रो ९० प्रशिक्षण विद्यालये 
qo | बिनतारी पोळीस swt] १ 
निरीक्षक 
११ | भांडारपाल १ 
१२ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) q 
१३ | प्रमुख लिपीक १ | शा.नि., गृह विभाग क्रमांक 
१४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक र | टीईएक्स-०३९५/ सीआर- 
१५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ३ | २८५/पोल-५अ, 
१६ । चपराशी र | दि.१६-८-१९९५ 
qo | कक्ष सेवक ३ 
१८ | स्वच्छक १ 
१९ | चपराशी १ 
२० | सुतार १ 
२१ | प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी २ 
२२ | सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी | ३ 
२३ | मेस नोकर 4 
२४ | न्हावी २ 
२५ | मोची १ 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


२६ | शिपी q 
२७ | स्वच्छक ४ 
२८ | धोबी २ 
२९ | वाहन चालक ८ 
30 | वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) १ 
३१ | नर्स (परिचारिका) २ 
३२ | कम्पांऊडर (मिश्रक) q 
एकुण १८५ 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ९ : 
(९) घटकाचे नांव : महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, केगाव, सोलापूर 
पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र. पदनाम पद | शासन निर्णय गृह पदांना होवटची 
सं विभाग, मुदतवाढ 
ख्या | क्रमांक व दिनांक | मिळायाचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
ra २ ३ 1 ४_| षु & 
१ | प्राचार्य (पोलीस अधिक्षक) 
2 | उप प्राचार्य (पोळीस उप | १ 
अधीक्षक) 
३ | पोलीस निरीक्षक ४ 
४ | वैद्यकीय अधिकारी eal टिईएक्स- 
५ । राखीव पोलीस उप ae ०३९०/सीआर- 
निरीक्षक ५७/पोल-५अ, 
६ | सहा.पोलीस उप निरीक्षक | ५ | दि.०१/०९/१९९४ २०५५-पोलीस-१०९- 
७ | पोलीस हवालदार | ७ म.शा, गृह विभाग, जिल्हा पोलीस § 
(कवायतनिदेशक) शा.नि.क्र.पोलीस- | १०९(००)(०१) जिल्हा 
८ | पोलीस शिपाई ८ ३११८/प्र.क्र. पोलीस दल 
९ | प्रमुख लिपिक | 9 | १०९/पोल-५अ, 
१० | लघुटंकलेखक | क्र.एमआयएस- दिनांक 
०४१२/प्र.क्र.२८४/पु | &/08/209¢ 
र्नबांधणी 


क्र.१५/पोल-५ अ 
दि. १६/१२/२०१६ 


अन्वये श्रीणी अवनत 

११ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक 2 | क्र.टिईएक्स/०३९३/ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ | सीआर-५७/पोल- 
१३ | पारिचारीका १ 4a fe. 
१४ | मिश्रक ia ०५/०९/१९९४ 
१५ | कार्यालयीन शिपाई 1 १_| 
१६ | मुख्य अचारी Le] 
१७ | सहा. आचारी २ 
१८ । भोजनालय सेवक २ 
१९ । शिपी a 
२० | मोची १ 
२१ | धोबी १ 
२२ | माळी १ 
२३ | कक्षसेवक १ 
२४ | सफाईंगार १ 
२३ | वण्रोपचारक १ 

एकुण ष्ट 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र १० : 
पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र पदनाम पदसंख्या शासन निर्णय गृह पदांना होवटची 
विभाग, मुदतवाढ 
क्रमांक व दिनांक मिळायाचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
A | २ ३ शिका कायत 4 & 
q | उप प्राचार्य q शा.नि.क्र.टिईएक्स/३२० 
२ | पोलीस अभियोक्ता १२ ००/सीआर-४८८/पोल- 
3 | पोलीस निरीक्षक षु Gat दि. २८/११/२००५ 
४ | राखीव पोलीस निरीक्षक बि ना 
५ | पोलीस उपनिरीक्षक ष्‌ 
६ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ७ 
७ | सहा.पोलीस २ 
उपरिक्षक(प्रशिक्षक) २०५५-पोलीस- 
८ | सहा.पोलीस उपनिरीक्षक 4 म.शा, गृह ००३-शिक्षण व 
९ । पोलीस हवालदार २५ विभाग, प्रशिक्षण- पोलीस 
(प्रशिक्षक) शा.नि.क्र.पोळी | प्रशिक्षण विद्यालये 

१० | पोलीस हवालदार 3 स-३११८/प्र.क्र. 
११ | लाईन दफेदार a १०९/पोल-५अ, 
१२ | आयुधिक पोलीसहवालदार | 9 दिनांक 
१३ | आयुधिक पोलीस शिपाई 2 ६/०४/२०१८ 
१४ | पोलीस शिपाई चालक ६ 
१५ | पोलीस शिपाई १२ 
१६ | कार्यालय अधिक्षक ॥_ - a 
१७ | प्रमुख लिपिक शिक a 
१८ | लघुटंकलेखक शि क्र.एमआयएस 

०४१२/प्र.क्र.२८४५पुर्नबां 

धणी क्र. १५/पोल ५ ब, 

दि. १६/१२/२०१६ 

अन्वये श्रेणी अवनत 
१९ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ष्‌ शा.नि.क्र.टिईएक्स/३२० 
२० | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक नि ००/सीआर-४८८/पोल - 
२१ | वैद्यकीय अधिकारी १ ५-अ दि. २८/११/२००५ 
२२ | परिचारीका १ 
२३ | मिश्रक १ 
२४ | कक्ष सेवक १ 
२५ | वण्रोपचारक १ 
२६ | सफाईंगार १० 
२७ | प्रमुख स्वयंपाकी ७ 
२८ । सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 
२९ | भोजनालय सेवक १६ 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र. पदनाम पदसंख्या शासन निर्णय गृह पदांना होवटची 
विभाग, मुदतवाढ 
क्रमांक व दिनांक मिळायाचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
Pa | २ ३ lin ee 4 द 
३० । कार्यालयीन शिपाई 3 शा.नि.क्र.टिईएक्स/३२० २०५५-पोलीस- 
३१ ।माळी २ ०/सीआर-४८८/पोल- ००३-शिक्षण व 
३२ | शिपी ३ ५अ दि. २८/११/२००५ प्रशिक्षण 6पोलीस 
३३ | मोची ३ प्रशिक्षण विद्यालये 
एकुण १६४ 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ११ ; 
(११ घटकाचे नांव : आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
अ. पदनाम पूर्वीची अस्थायी पदांची कमी केलेली पदे मुदतवाढ । शोवटची मुदतवाढ 
क्र. संख्या व अपेक्षित मिळाल्याचा 
पदे निर्माण केल्याचा असलेल्या शासन निर्णय 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक अस्थायी 
पदांची संख्या 
1१ | २ 3 (1. अ... g 
३४८ अस्थायी पदे | संख्या | शासन निर्णय संख्या | शासन 
(पोल-५अ) निर्णय 
१ । अतिरिक्त उपआयुक्त | २ । क्र.रापोसे- २ एसआयडी- 
०५/२००१/ प्रक्र- ३२००१/ 
१६२/पोल-१, प्रक्र.३३१/ 
दि.६.१.०६ व पोल-५अ, 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ दि.२.६.०७ 
पोलीस दलाची 
पुनर्रचना/पोउअ/७/ 
०१, दि.१९.१.२००६ 
चे वाटप 
२ | सहाय्यक आयुक्‍त ४२ | क्र.एमआयएस- ६ ma ae ३६ 
०१८०/२२/पोल-५अ । (अ.स्था.) म.शा.गृह विभाग 
दि.२७.११.८१ शा.नि.क्र.पोलीस- 
३ | वरिष्ठ गुप्तवार्ता ६७ [| Ree १७ | io yo ३११८/प्र.क्र.१०९/पो 
अधिकारी (अ.स्था) ल५अ 
४ | गुप्तवार्ता अधिकारी ५८_ ee | ५८ दि.०६/०४/२०१८ 
५ | सहाय्यक गुप्तवार्ता १७९ शिंगी काडा १० शिंका aes १६९ 
अधिकारी (अ.स्था) 
३४८ ३५ ३१३ 
नवनिर्मित म पदाची 
संख्या-१३६ 
१ | उप आयुक्त १ | एसआयडी-३२०१/ | | q 
प्रक्र-३३१/ पोल- म.शा.गृह विभाग 
Gat, दि.२.६.२००७ शा.नि.क्र.पोलीस- 
२ | मुख्य गुप्तवार्ता ८३ 1 | लहा a al ८३ ३११८/प्र.क्र.१०९/पो 
अधिकारी ल५अ 
3 | गुप्तवार्ता अधिकारी २४ ST jee po | poo २४ दि.०६/०४/२०१८ 
४ | सहाय्यक गुप्तवार्ता २० | १ ---- | शिंका २० 
अधिकारी 
५ | पोलीस शिपाई चाळक | ०८ Sa aaa po | po | ०८ 
एकूण १३६ १३६ 


“२०५५ - पोलीस - १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग” व 
“२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन (००) (09) पोलीस निरीक्षणालय” 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


